आर्थिक वर्ष 2029-22 मध्ये महानिर्मितीच्या भुसावळ 
१९६६० मे. वॅ. प्रकल्पासाठीचे भागभांडवल 
के.एफ.डब्ल्यू. जर्मन बँकेकडील सौर प्रकल्पांच्या कर्ज 
परतफेडीशी समायोजनाने वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 

शासन निर्णय, क्र.सौरप्र-२०२१/प्र.क.१५७ (भुसावळ)/ऊर्जा-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 

दिनांक -: २९ नोव्हेंबर, २०२१ 

संदर्भ -9) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/उर्जा-४ दि.५.१०.२०१० 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२१/प्र. क्र. ४८/अर्थ-३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१ 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२१/प्र. क्र. ४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जुन, २०२१ 
शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/उर्जा-४ दि. ०९.१०.२०१९ 
शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/उर्जा-४ दि.३१ मार्च, २०२० 
६) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/महानिर्मिती/८१४७ दि. २०.०८.२०२१ चा प्रस्ताव 
प्रस्तावना :- 
भुसावळ औष्णिक बदली प्रकल्पाच्या रु. ४२९०.०० कोटी खर्चापैकी महानिर्मितीचा वाटा रु. 

३४२२.०० कोटी असून शासनाचे २०% भागभांडवल रु. ८५८.०० कोटी इतके मंजूर करण्यात आले 
आहे. प्रकल्पाच्या झालेल्या कामाच्या अनुषंगाने रु. २५९.२५ कोटी समायोजनाने वितरणास वित्त 
विभागाने मान्यता दिली आहे. सदर मान्यता देताना महानिर्मिती कंपनीने सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी के. 
एफ. डब्ल्यू. जर्मन कंपनीकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या रकमेचे व त्यावरील कमिटमेंट 
चार्जेस त्याचप्रमाणे कोल फायर्ड GAR रिहेंबिलिटेशन प्रोजेक्टसाठी घेतलेल्या कर्जावरील 
व्याजाची रक्‍कम प्राधान्याने समायोजित करून उरलेल्या निधीमधून मुद्दल रक्कमेचे समायोजन 
करण्याबाबत सूचित केले आहे. 
२. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची रक्‍कम, कमिटमेंट चार्जेस आणि 
कोल फायर्ड जनरेशन रिहेंबिलिटेशन प्रोजेक्टच्या व्याजाची रक्‍कम याचा ताळमेळ घालून 
महानिर्मितीकडून अंमित शासनास येणे रक्‍कम निर्धारित करण्यात येणार आहेत. महानिर्मितीकडून 
बाह्य सहाय्यीत स््रातांतर्गत के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी यांचेकडून सौर प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्यात आले 
आहे. सदर कर्जाची मुद्दलाची परतफेडीची जुले, २०२१ अखेरची रक्‍कम रु. ५६१.१७ कोटी रक्कमेचा 
समावेश आहे. या रक्‍कमेमधून के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी यांचेकडून सौर प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेल्या 
कर्जाच्या परतफेडीच्या रक्‍कमेशी आता समायोजनासाठी मंजूर रक्‍कम रुपये २५९.२५ कोटी पुस्तकी 
समायोजनाने वितरीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


कु. २ व. व्य 


शासन निर्णय :- 

भुसावळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाची भांडवली गुंतवणुक म्हणून 
रु.२५९,२५,००,०००/- (रु.दोनशे एकोणसाठ कोटी पंचवीस लाख wad) इतकी रक्कम पुस्तकी 
समायोजनेद्वारे वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. वरील बाबीचा खर्च “मागणी क्र.के-११ मुख्यलेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली 
खर्च ०२ औष्णिक विद्युत निर्मिती, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) 
(०८) महाराष्ट्र विद्युत निर्मिती कंपनीस भाग भांडवली (कार्यक्रम) (४८०१४०८६) ५४ गुंतणुका” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
रु. ५००.०० कोटी तरतूदीमधुन समायोजित करण्यात यावा. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन 
महालेखापाल मुंबई/नागपूर यांचे अखत्यारित व अधिकारात करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०२१/प्र.क.१५७ (भुसावळ)/ऊर्जा-७ 


३. वरील मंजूर झालेल्या भागभांडवलाची संपुर्ण रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य निर्मिती कंपनी मर्यादीत 
यांना रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे शासनाच्या ऊर्जा विभागास के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी यांचेकडून 
महानिर्मिती कंपनीकडील सौर प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेडीची जुले, 
२०२१ अखेरची रक्कम रु. ५६१.१७ कोटीपैकी रक्‍कम रुपये २५९.२५ कोटी रकक्‍्कमेशी खाली नमूद 


केलेल्या जमा लेखाशिर्षाखाली समायोजनेद्वारे जमा करण्यात यावी. 


अ.क्र. खर्चाचा तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 

| “मागणी क्र.के-११ मुख्यलेखाशिर्ष ४८०१ | २५९,२५,००,००० | ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्ज, 
वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च ०२ १९० सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर 
औष्णिक विद्युत निर्मिती, १९० सार्वजनिक उपक्रम यांना कर्जे (००) (०२) महा. 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, जनको कंपनीस सौर ऊर्जा 
(००) (०८) महाराष्ट्र विद्युत निर्मिती कंपनीस प्रकल्पासाठी कर्जे लेखाशिर्ष 
भाग भांडवली (कार्यक्रम) (४८०१४०८६) ५४ ६८०१५१७८ खाली समायोजित 
गुंतवणुका” करावयाची रक्‍कम 
एकूण २५९, २५,००,००० 


५. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई/नागपूर यांचे अखत्यारित व अधिकारात 
करण्यात येत असल्याने या रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र- 9/2 यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 
अधिकारात रु.२५९,२५,००,०००/- (रु.दोनशे एकोणसाठ कोटी पंचवीस लाख फक्त) चे पुस्तकी समायोजन 
करून शासनास तसे कळवावे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१११२९१४४४३६०७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NANASAHEB 
RAJARAM DHANE 
(ना. रा. ढाणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१) 


७ ८ टे आ OS 


<2 


१० 


अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादित, हॉगकाँग बँक 
बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे, (पूर्व), मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०००५१. 


) वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१४ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 


११) अवर सचिव (ऊर्जा-४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


११ 


)निवडनस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 


पृष्ठ २ पैकी २ 


